एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना हया केंद्र 
पुरस्कृत योजनेसाठी अर्थसंकल्पित केलेला निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.१२१/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : - १९ मार्च, २०२० 


वाचा :- (१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.१ एप्रिळ, २०१९ 
(२) महिला व बाल विकास विभाग, झासन परिपत्रक क्र.बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.१४/का.४, 
दिनांक १०/४/२०१९ 
(३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८/७/२०१९ 
(४ महिला व बाल विकास विभाग, पत्र क्र.बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.२९/का.४, दिनांक ११/७/२०१९ 
(4) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एबाविसेयो/का-३/ 
तरतूद/३२८३/ १९-२०, दिनांक १३/०६/२०१९ 
(६) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे अ.शा. पत्र क्र.३८५९, 
दिनांक २२/०७/२०१९ 
(७ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१९/प्र.क्र.१२१/का.६, 
दिनांक ०१/०८/२०१९ 
(८) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक १३/३/२०२० 
(९) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एबाविसेयो/का-३/ 
मानधन-तरतूद/११७१/१९-२०,दिनांक १७/०३/२०२० 


शासन निर्णय :- 

महिला व बाळ विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत 
योजना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई या कार्यालयाकडून राबविण्यात येत 
आहे. सन २०१९-२० चे सुधारित अंदाज निश्चित झाले असून त्यामर्यादेत निधी वितरीत करण्यास वित्त 
विभागाने संदर्भाधिन क्र.८ येथील शासन परिपत्रकान्वये मंजूरी दिलेली आहे. एकात्मिक बाळ विकास 
सेवा योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत विविध बाबींकरीता सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ 
क्र.६ येथे नमूद केल्याप्रमाणे उर्वरित केंद्र हिस्सा निधी व राज्य हिस्सा निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्त, 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी उपरोक्‍त वाचा येथे नमूद वित्त 
विभागाच्या व विभागाच्या शासन निर्णय / परिपत्रकातील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून वितरीत 
करण्यात आलेला निधी तातडीने सर्व संबंधितांना उपलब्ध करुन द्यावा. तसेच मंजूर APIP च्या मर्यादेत 
केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त करुन घेणे तसेच वाढीव APIP नुसार केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त करुन 
घेणे याची दक्षता आयुक्‍त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.१२१/का.६ 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक १३ 
मार्च, २०२० अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१९११०८०६७५३० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Guja 
DN: c=IN, o=Government Of Mahi 


r 
7 arashtra, ou=Women And Child 
alSINg Develop 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
.5.4.20=C3eb5f6c: 
a64477bf79d694, 


f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a2494e1 
Ra aa h a n d fa G 1 a [ serialNumber=4ca059ab7b8d64aaf749fe58e0a7 14a015f521cb28fd22 
र्ट Uj 04e49a4d81f12a5745, cn=Lalsing Ramchandra Gujar 


Date: 2020.04.24 13:03:31 +05'30' 


(ला. रा. गुजर) 


सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 

वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 

११) अवर सचिव (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 809 प्रणाळीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 

१२) निवड नस्ती -का-६. 


(३ 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 
8) Ud, forest कोषागार अधिकारी 
५) आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
६) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
७ सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

) 

) 


८“? 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.१२१/का.६ 


महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१९/प्र.क्र.१२१/का.६, दिनांक १९ मार्च, २०२० सोबतचे 


निधी वितरण विवरणपत्र 
(रुपये हजारात) 
अ. योजनेचे नाव लेखाशीर्ष | सुधारित अंदाज | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित वितरण 
क्र २०१९-२० केलेला निधी (४-५) 
as Q 3 a a 4 ६ 

२२३६ पोषण 
(१) | (०८) (09) एकात्मिक बाल विकास सेवा | २२३६१९०९ 

योजना (सर्वसाधारण खर्च) 

(केंद्र हिस्सा ६०%) 
La | 03- अतिकालिक भत्ता ९० ५४ ३६ 
२ | ०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ४१७० २५०२ १६६८ 
३ | ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च ७५०० ४५०० ३००० 
ca १३- कार्यालयीन खर्च ४०४४ २४२६.४ १६१७.६ 
५ | १४-भाडे, पट्टी वकर १०५००० ६३००० ४२००० 
६ | १७- संगणक खर्चे १०५० ६३० ४२० 
cH २१-पुरवठा व सामुग्री १३९८० ८३८८ ५५९२ 
८ | २४-पेट्रोल, तेल व वंगण ३०० १८० १२० 
९ | २६- जाहिरात व प्रसिध्दी ९३१५ ५५८९ ३७२६ 
| १० | ५०- इतर खर्च १३९८० ८३८८ ५५९२ 

एकूण १५९४२९ ९५६५७.४ ६३७७१.६ 
(२) | (०८) (02) एकात्मिक बाल विकास सेवा | २२३६१९१८ 

योजना (सर्वसाधारण खर्च) 

(राज्य हिस्सा ४०%) 
La | 03- अतिकालिक भत्ता ६० ३६ २४ 
२ । ०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क २७८० १६६८ १११२ 
३ | ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च ५००० ३००० २००० 
cn १३- कार्यालयीन खर्च २६९६ १६१७.६ १०७८.४ 
4 | १४-भाडे, पट्टी वकर ७०००० ४२००० २८००० 
६ | १९७- संगणक खर्च | G00 | ४२० २८० 
।७ | २१-पुरवठा व सामुग्री ९३२० ५५९२ ३७२८ 
८ | २४-पेट्रोल, तेल व वंगण २०० १२० Lo 
९ | २६- जाहिरात वव प्रसिध्दी ६२१० ३७२६ २४८४ 
| १० | ५०- इतर खर्च ९३२० ५५९२ ३७२८ 

एकूण १०६२८६ ६३७७१.६ ४२५१४.४ 
(३) | (०८) (०५ एकात्मिक बाल विकास सेवा | २२३६१९४५ 

योजना (मानधन व आहार खर्च) 

(अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००%) 
Ea २४- पेट्रोल, तेल व वंगण १७५ १५० २५ 
(४) | महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती | २२३६२१७३ 

अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ 

अन्वये जिल्हा परिषदांना एकात्मिक बाल 

विकास सेवा योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने 

(स्थानिक क्षेत्र) 

(अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००%) 

३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) २८२३२१ २४१९८९.६ ४०३३१.४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


